महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस 
महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पोलीस घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३. 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि.१०/०९/२००१. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१, दि.११/०२/२०१६. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आपुकक्ष, दि. २५/०५/२०१७. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.०९/०६/२०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२९/०६/२०१७. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएमएन-०८२१/प्र.क्र.५३३/पोल-५ ब, दि.२५/०२/२०२२. 

७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक,दि.२७/०४/२०२२. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/४४/मनुष्यबळ-आकृतीबंध 
/२६-ब/१२-अ/२०१४/११९, दिनांक २५/०४/२०२२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे सन 
२०२२ मधील ०५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या 
आढाव्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी गठीत अ.मु.स.(सेवा)/साप्रवि व प्र.स.(व्यय) वित्त विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उपसमिती व मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणेबाबतचे निर्देश दिलेले होते. 


२. उक्त संदर्भ क्र.६ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय, दि. २५/०२/२०२२ व्दारे पोळीस घटकांतील पोलीस 
नाईक हा संवर्ग रद्द करुन, या संवर्गातील पदे सहायक पोलीस उप निरीक्षक, पोळीस हवालदार, पोलीस शिपाई 
या पदात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आवश्‍यक ते बदल करुन सुधारीत पदांची माहिती 
या पोळीस घटक कार्यालयाच्या आकृतीबंध प्रस्तावामध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


३. त्या अनुसार महाराष्ट्र पोलीस दलामधील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व 
परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतींबध 
प्रस्ताव मंजूरीकरिता पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील दि.२५/०४/२०२२ 
रोजीच्या पत्राव्दारे शासनास सादर करण्यात आला होता. 


४. त्या अनुसार उक्त संदर्भ क्र.९ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीच्या सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोळीस 
COMMS अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. 


शासन निर्णय :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील पत्राव्दारे सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र पोळीस दलामधीळ अपर पोळीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव हे 
नवीन पदनिर्मिती / पदांचे पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इ. प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव समिती समोर प्रस्ताव सादर केला होता. 


२. सदरहू उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोळीस दलामधीळ अपर पोळीस महासंचालक व संचाळक, दळणवळण व परिवहन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पोलीस घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकूण नियमित ६८ पदे व 
बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या एकूण ४१ सेवा sean सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


3: सुधारित आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पोलीस दलामधीळ अपर पोळीस महासंचालक व संचालक, 
दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित पदांची, तसेच 
बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाची माहिती (पदनाम, वेतन श्रेणी, मंजूर पदे) परिशिष्ट-अ,ब,क मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात आली आहे. 


४. महाराष्ट्र पोलीस दलळामधीळ अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुधारित आकृतीबंधास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यास येत आहे. 
अ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या "परिशिष्ट-अ, ब, क" मधील (ब) मध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळ 
संख्येच्या मर्यादित सेवा आवश्यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, 
त्या संबंधित संवर्गात सध्या मृत संवर्ग म्हणून पदे कार्यरत असल्यास ती पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


& 7 


संख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्य यंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. मृत संवर्गातील पदे जशी निरसित होतील, 
त्या प्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेण्यात याव्यात. 


आ) बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र. ७ येथील दिनांक २७/०४/२०२२ चाव 
त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


हा शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 


१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.अनौसं-१७०/आपुक/वित्त विभाग, दिनांक १८/०४/२०२३ दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


&. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१११६४५२२३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a70 


8cc03eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CF 
AE93893BE65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS 
ARJUN GAIKWAD 

Date: 2023.08.11 16:47:33 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
. सर्व सन्माननीय संसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, गृह (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ. 
१३.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५.अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


१७.महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१९.संबधित सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी. 

२०.संबधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२१.सह सचिव (पोल ३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

२३.वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

२४.सर्व सबंधित कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५.निवड नस्ती,पोल-३. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-अ" 


घटकाचे नाव:- अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे (मुख्यालय) यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ | प्रस्तावित वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे घट मंजूर पदे 
za 2 3 | ok | दु & 
A) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
| a | कार्यालय अधीक्षक 1 oe tee = S-98 : ३८६००-१२२८०० शिक ग 
२ | लेखाधीकारी = - fl poo | 5-१६ : ४४९००-१४२४०० a 
३ | स्वीय सहायक 1 १] ee. | 5-१६ : ४४९००-१४२४०० शिक्का 
8 | उच्चश्लेणी लघुलेखक | 9 | 0 | S-9&:88800-982¥00 | a 
५ | सहायक लेखाधिकारी ee pF oo | 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 1 al 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ५ poo ५ 
प्रमुख लिपीक ५ ।__0___|_8-१३ : ३५४००-११२४०० ५ 
वरिष्ठ श्रेणी लिपीक १५ Pee | 5-८ : 24400-29900 १५ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपीक २२ कळता 5-६ : १९९००-६३२०० २२ 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ४२ | 0 | ४२ 
९ | प्रमुख आचारी = बै, || 1 0__| 5-५ : १८०००-५६९०० मृत संवर्ग 
haa ७ | सहायक आचारी २ es 5-३ : १६६००-५२४०० मृत संवर्ग 
शि १ | भोजन सेवक 3 is | 5-१ : १५०००-४७६०० मृत संवर्ग 
१२ | सफाई कामगार शिळे उजा i चि Sle Teer style oS 
१३ | कार्यालयीन शिपाई a र 5-१ : १५०००-४७६०० awa 
एकूण गट - S (वर्ग-४) ३७ & [ee 
एकूण गटअते ड मधील पदे ८४ ६ 1 छ७ | 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
चिक प्रमुख आचारी aaa 
2 | सहायक आचारी 2 
3. | भोजन सेवक 3 
४ | सफाई कामगार Fe ० 
५  ।कार्यालयीन शिपाई १५ 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ३१ 
KKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-ब" 
घटकाचे नाव:- बिनतारी संदेश पूर्व विभाग, नागपूर यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ | प्रस्तावित वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे घट मंजूर पदे 
1 १_| २ ३ 1 ४| 4 द 
A) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
| a |कार्यालयअधीक्षक ] 9 | 0 | 98-१४: ३८६००-१२२८००| a 
2 | निम्नश्रेीणीलघुलेखक | 9 | | 8-94: 89¢00-932300] a 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) २ a oe २ 
३ | प्रमुख लिपीक ——, oe शिक S-93 : ३५४००-११२४०० = aa 
वरिष्ठश्रेीणीलिपीक | 4 | oo |] 9-८ : २५५००-८११०० | १__| 
५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ६ | 2 | 8-६: १९९००-६३२०० ६ 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ८ sel ८ 
६ | कार्यालयीन शिपाई ८ ३ 5-१ : १५०००-४७६०० मृत संवर्ग 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) ८ ३ 10 
एकूण गट अते ड मधील पदे १८ ३ 1१0 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
षि कार्यालयीन शिपाई ५ 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ५ 
KKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०७२२/प्र.क्र.९४(९)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-क " 
घटकाचे नाव:- बिनतारी संदेश पश्चिम विभाग, पुणे यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र. सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ । प्रस्तावित वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे घट मंजूर पदे 
| a | २ ३ | 8 | 4 & 
A) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
| 9 |कार्यालयअधीक्षक | 9 | 0 | 89-१४ :३८६००-१२२८००| १ | 
निम्नश्रेणी शंका a aa 
२ | लघुलेखक 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) २ Foo | 2 
३ | प्रमुख लिपीक |. शी. || | 0__| S-93 : ३५४००-११२४०० शिक शा 
४ |वरिष्ठश्रीणीलिपीक | 9 | 9 | 8-८ : २५५००-८११०० | १ 
५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ७ ।__0__|_ 8-६: १९९००-६३२०० ७ 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ९ ee | ९ 
६ | कार्यालयीन शिपाई ८ ३ 5-१ : १५०००-४७६०० मृत संवर्ग 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) ८ ३ a ie 
एकूण Te अते ड मधील पदे १९ ३ 1११ | 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
गि कार्यालयीन शिपाई ५ 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ५ 
KKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


